वनसंरक्षक व क्षेत्र संचालक, संह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प 
कोल्हापूर यांचे कडे वर्ग करण्यात आलेले 
सहाय्यक वनसंरक्षक संवर्गातील १ अस्थायी पद 
सन २०२४-२५ मध्ये पुढे चालू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-०४.२४/प्र.क्र.८२/भाग-९/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचावे :- 


१, 


शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: असंक्र-१००१/ प्र.क्र.२९ /(भाग-६)/ २००४/वित्तिय 
सुधारणा-१, दिनांक ०१.०७.२००४. 


. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: असंक्र-१००१/ प्र.क्र.२९ /॥(भाग-७/ २००४/वित्तिय 


सुधारणा-१, दिनांक ०१.०९.२००४. 


. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: असंक/१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय 


सुधारणा-१, दिनांक ४.१०.२००४. 


. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र. ७७/फ-८, 


दिनांक १३.०९.२०१९. 


. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र. ७७/फ-८, 


दिनांक २१.०९.२०२१. 


. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र.क्र.६८/फ-१, 


दिनांक १३.०३.२०२३. 


. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र.क्र. ६८/फ-१, 


दिनांक २६.०९.२०२३. 


. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दिनांक २१.०२.२०२४. 


. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक 


: कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.५७(२३-२४/२३९, दिनांक २६.२.२०२४. 


१०.शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग क्रमांक : डब्ल्युएलपी-०४.२४/प्र.क्र.८२/भाग-९/फ-१, 


दिनांक १०.०४.२०२४. 


११.शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दिनांक ०६.०९.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


वनसंरक्षक व क्षेत्र संचालक, संह्याद्री Ara प्रकल्प कोल्हापूर यांचे कडे वर्ग करण्यात 


आलेल्या सहाय्यक वनसंरक्षक संवर्गातील १ अस्थायी पदाला सन २०२३-२४ मध्ये संदर्भ क्रमांक ६ व 
७ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक 09.03.2028 ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यासाठी 


शासनाची मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०४.२४/प्र.क्र.८२/भाग-९/फ-१ 


२. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी वनसंरक्षक 
व क्षेत्र संचालक, संह्याद्री ATA प्रकल्प कोल्हापूर यांचेकडे वर्ग करण्यात आलेल्या सहाय्यक 
वनसंरक्षक संवर्गातील १ अस्थायी पदाला सन २०२४-२५ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक 
२८.०२.२०२५ पर्यंत चाळू ठेवण्याबाबत प्रस्ताव शासन संदर्भ क्रमांक ९ च्या पत्रान्वये मान्यतेसाठी 
सादर केला होता. 


३. प्रशासकीय विभागाच्या आकृतिबंधातील समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी 

आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात 
आलेला नाही, sean अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक 
३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ८ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले होते. त्यानुसार संदर्भ क्रमांक १० शासन 
निर्णयान्वये सदर पदास सन २०२४-२५ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत 
चालू ठेवण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


४. संदर्भ क्रमांक ११ च्या शासन निर्णयान्वये “सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृत्तीबंधात करण्यात आलेला नाही, SAM अस्तित्वात असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.” 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्रमांक ११ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, 
संह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर यांचेकडे वर्ग करण्यात आलेल्या सहाय्यक वनसंरक्षक संवर्गातील 
१ अस्थायी पदाला सन २०२४-२५ मध्ये दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, संह्याद्री ATA प्रकल्प, कोल्हापूर यांचेकडे वर्ग करण्यात 
आलेले सहाय्यक वनसंरक्षक संवर्गातील १ अस्थायी पदाच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च " २४०६ 
वनीकरण व वन्यजीवन(योजनेतर), ०१ वनीकरण, ००१ संचालन व प्रशासन, (०१) संचालन व 
प्रशासन, (०१) (०६) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण (२४०६ ८५०६)" या 
लेखाशीर्षाखाळी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
३. Brame निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय, क्रमांक : असंक्र-१००१/ प्र.क्र.२९ /(भाग- 
६)/ २००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक ०१.०७.२००४, क्रमांक : असंक्र-१००१/ प्र.क्र.२९ /(भाग-७)/ 
२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक ०१.०९.२००४, क्रमांक : असंक/१००४/प्र.क्र.१२/(भाग- 
२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०४.१०.२००४ व क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक ०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०४.२४/प्र.क्र.८२/भाग-९/फ-१ 


Gs सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२६१२५२५४३९१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK VJAY HOSHING 

V | V F K V | AY DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 
pseudonym=1 33142602957487084g5f8e27R5O0JA8P, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc17db755d 
4af91632f6c0b678e, postalCode=414001 , St=MAHARASHTRA, 
serialNumber=3b 1 afe499c80878329fbb0 1 7e4922f7356ccS5edc761 
02e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VUAY HOSHING 
Date: 2024.09.26 12:54:17 +05'30' 

(विवेक er 


प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), महाराष्ट्र राज्य, पूणे. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम, मुंबई. 
६. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, संह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर . 
७. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
८. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवड नस्ती) 


KKKKK KKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


